शोचालय, टेलिफोन 
आणि इतर शोध 


केटी डेनेस 
चित्र: एडम लारकुम 


विषय सूची 


अध्याय १ शोौचालयाकी कहाणी 
अध्याय २ टेलिफोन 

अध्याय 3 थंड गोठलेले जेवण 
अध्याय ४ फुटबॉलची जाळी 


अध्याय ५ सेफ्टी रेजर आणि इतर 
उपयोगी शोध 


अध्याय १ 


शोचालयाची कहाणी 


खूप पूर्वी लोकांच्या जवळ घरं नव्हती. त्यामुळे 
शोचालय बांधण्याचे त्यांच्या डोक्यात आले नाही. 


मग ते शेती करायला शिकले आणि 
राहण्यासाठी घर बांधू लागले. 


टि जंगलात फिरत 
असत, जनावरांची 
शिकार करत. 


करत असत. 
ञ “ 


आणि एखाद्या 
झाडाच्या मागे 
शोचास बसत असत. 


काहींनी अंगणात शोचालय बांधले, पण ते 
म्हणजे जमिनीवर फक्त एक खड्डा केलेला 
होता. जेव्हा खड्डा भरत असे, तेव्हा लोक 
त्यावर माती टाकून झाकत असत आणि 
दुसरा खड्डा खणत. यामुळे काम होत असे 
पण नंतर जागेची कमी भासू लागली. 


प्राचीन रोमवासीच्या डोक्यात एक उत्तम 
विचार आला- सार्वजनिक शौचालय. त्यांनी 
एक लांब, दगडाची मोठी पट्टी एका खोल 
खंदकावर ठेवली. त्या पट्टीवर त्यांनी अनेक 
भोके पाडली. मग त्यांनी त्या शोचालयाच्या 
खोलीला संगमरमरने सजवले. 


शोचालयात जाणे म्हणजे लोकांना 
भेटण्याची एक चांगली जागा झाली. रोमन 
एका पंक्तीत बसून राजनिती आणि 
नाटकांवर चर्चा करत असत. त्यांच्या 
खालच्या खंदकात पाणी वाहत असे आणि 
ते सगळं काही वाहून घेऊन जात असे. 


नंतर लोकांना या गोष्टीची लाज वाटू लागली. 
श्रीमंतांनी एकट्याने शौचाला जाणे पसंत 
केले. ते फॅन्सी, कुशन असणारे टॉयलेट 
बॉक्सचा उपयोग करू लागले, जो नेहमी एका 
पडद्याच्या मागे लपवलेला असे. 


रोमन राज्यातील श्रीमंत लोकांना घर 
सोडावे ल्रागत नसे. ते एखाद्या 
गुलामाला चांदीचे भांडे आणायला सांगत 
आणि त्यातच ते करत. 


ते खूप आरामदायी असे - खरेतर तो डबा 
कोणाला तरी रिकामा करावा लागे. 


महालांचे आणि किल्लांचे 
डिझाईन करतांना त्यात 
शोचालय बांधले जाई. काही 
शौचालये मुख्य घराच्या बाहेर 
खाली खंदकात असे. 


1 बार 
ध्य वास! नी 
१“) । ह & 
् 


डड 


ष्‌ 


- 


> 


घाण वास येणारे खंदक एक चांगली सुरक्षा 
होती. कोणताही शत्रू ती ओलांडू इच्छित नसे. 


पण दुर्गधी वाढत जात राहिली. मध्ययुगीन 
शहरे वाढत होती पण लोक रोमन 
सार्वजनिक शोचालयांना विसरले होते. 
सुदैवाने त्यांच्याकडे अजूनही शौच करण्याचे 
भांडे होते. 


तम्ही याचा 
।्े 
उपयोग करा. 


लोक आपल्या बेडरूममध्ये आरामात जात असत, 
त्याला ते “चेम्बर पॉट” म्हणत असत. 


पण ती भांडी रिकामी करावी 
लागत असत. आणि सगळ्यात 
सोप्पा मार्ग होता मैला 
खिडकीतून बाहेर फेकणे. 


मग नेहमी रस्त्यावरून चालणाऱ्या लोकांवर 
तो दुर्गधीयुक्‍त मैला पडत असे. मैला 


रस्त्यावर पडल्याने खूप दुर्गधी पसरत असे. 


मग त्यावेळी कोणी खरेदी साठी येत नसत 
याचे आश्चर्य वाटायला नको. 


मग राजाला शोचालयाचा कायदा करावा 

लागला. “नदीमध्ये, किंवा रस्त्यावर टाकायला 
बंदी आहे.” तिसरा एडवर्डने लंडनच्या लोकांना 
सांगितले. 


आम्ही मग कठे 
।्े 
जाऊ शकतो? 


शेवटी भूमिगत पाइप आणि नाल्या बांधून या 
समस्येचे समाधान करण्यात आले. 
शौचालयाची घाण आता रस्त्याच्या खालून 
वाहत होती, रस्त्याच्या वरून नाही. 


>, 


%, 


) 


" 


/ 


यात शंकाच नाही, जेव्हा काही अडकत असे, 
तेव्हा प्रचंड गडबड होत असे. 


१५९६ मध्ये, महाराणी एलरिजाबेथ प्रथमचा दत्तक 
पुत्र सर जॉन हैरिंगटन यांच्या डोक्यात एक 
विचार आला. “मी अशा एका शौचालयाचा शोध 
लावेन ज्यात फ्लश करू शक्‌. 


फ्लश नीट काम करण्यासाठी खूप वेळ गेला. 
वास्तवात पुढच्या २०० वर्षांपर्यंत लोकांकडे 
फ्लश नव्हता. 


नो फ्लश! 


अनेक प्लंबरांनी शोचालयाचे डिझाइनमध्ये सुधार 
करण्यासाठी खूप मेहनत केली, ज्यात थॉमस 
क्रैपर नावाचा एक माणूस सामील होता. त्याने 
लंडनमध्ये स्वतःचे क्रैपर प्लंबिंगचे द्दुकन 
उघडले आणि शाही शौचालयांची कमान 
सांभाळली. 


१८८० पर्यंत, शौचालय खरेच आले होते. 
तेव्हापासून त्याचा आकार आणि सजावटी 
मध्ये अनेक बदल झाले. 


आज आपल्याला शौचालये खूप 
सामान्य गोष्ट वाटते. पण जेव्हा तुम्ही 
जंगलात एक दिवस घात्रवाल तेव्हा 
तुम्हांला लवकरच कळेल की आपले 
पूर्वज काय करत असत? 


काही दारात 
लावले जात. 


"ल नको, माझे 
पोट फाटत आहे. 


..काही सिंहासनासारखे 
दिसत, असे बांधले 
जात. 


अंतरिक्ष शौचालया 
मध्ये प्रवाशांना दूर 
तरंगण्यापासून 
रोखण्यासाठी काठ्या 
लावल्या जात. 


अध्याय २ 


टेलिफोन 


अलेक्झेडर ग्राहम बेल मध्ये एका 
मिशनरीसारखे काम करण्याची पद्‌धत 
होती. जेव्हा त्याचे वडील बहिऱ्या लोकांना 
बोलायला शिकवत असत, तेव्हा 
अलेक्झेडरला हे माहीत करून घेण्याची 
इच्छा होती की ध्वनीचा प्रवास कसा होतो. 


अलेक्झेंडरची आई बहिरी होती, पण तरुण 
अलेक्झेंडरने त्यांना ऐकू जाण्याची एक पद्धत 
शोधून काढली होती. जर तो आपल्रे ओठ 
तिच्या डोक्यावर ठेवून बोलत असे तेव्हा 
त्याच्या आईला ते बोलणे समजत असे. 


जेव्हा बेल मोठा झाला, तेव्हा त्याला बहिऱ्या 
लोकांना शिकवण्याचे काम मिळाले. उरलेल्या 
वेळात तो आवाजावर प्रयोग करत असे. 


एक दिवस, त्याने आपल्या पियानोवर एक धुन 
वाजवली आणि पुढच्या खोलीतून एका 
पियानोवर त्याने वाजवलेली धून त्याने ऐकती. 


"ध्वनी हवेच्या माध्यमातून प्रवास करतो,” 
त्याच्या लक्षात आले. त्याचे मन विचारांनी 
भरून गेले. जर सगळे ध्वनी प्रवास करू 
शकतात,तर कदाचित ते “बोली/बोललेले सुद्धा 
एका जागेहून दुसऱ्या जागी पाठवू शकतात. 


| अ ते एक 
आश्चर्यजनक होईल 
नाही का? 

यपा 


ह. 


त्या दिवसांमध्ये म्हणजे १५० सालापूर्वी ... आणि संदेश दुसऱ्या टोकाला मिळत 
लांबवर संदेश पाठवण्यासाठी सगळ्यात असे. 

वेगवान पद्धत फक्त तार होती. विजेच्या 
तारेवर एका टोकाला संदेश टॅप केला 
जात असे. 


तो म्हणतो कि 
आज रात्री जेवायला 
उशीर होईल. 


टेपिंग कोडचा शोध एका अमेरिकी प्रोफेसर 
सैमुअल मोर्स यांनी लावला होता. पण 
कोडवरून संदेश पाठवायला खूप वेळ 
लागत असे. 


बेलने टेलीग्राफ तार आणि "बोली" 
यांच्याबाबत खूप विचार केला. 
एक दिवस तो उत्साहाने उड्या मारू 


लागला.. 


आता तक्षात आले! 


“मी "बोली* ला विद्युत प्रवाहात बदलून 
टाकेन” त्याने विचार केला. “तेव्हा ती 
टेलीग्राफ तारामधून जाऊ शकेन.” 


१८७६ मध्ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 
थॉमस वाटसन यांच्या मदतीने बेलने एक 
माउथ-पीस आणि एक इयर-पीस यांचा शोध 
लावला. ते दोन्ही एक सारखे दिसत असत 
आणि एका विजेच्या तारेने ते एकमेकांशी 
जोडलेले होते. 


बेल म्हणाला, “जेव्हा मी माउथ-पीसमधून 
बोलेन तेव्हा धातुचा एक फ्लैप हलेल,” आणि 
माझे शब्द विद्युत प्रवाहाच्या रुपात तारेच्या 
साहय्याने प्रवास करतील.” 


आणि अशाप्रकारे फोनचे जीवन सुरु झाले. १८७७ 
मध्ये बेलने आपल्या नवीन शोधाचा प्रचार-प्रसार 
करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपाचा प्रवास केला. 


“मग इयर-पीसचा फ्त्रैप हलेल,”वाटसन 
म्हणाला, “आणि तेव्हा मी तुमचे बोलणे ऐकू 


शकेल.” 
"किती आधुनिक!" राणी व्हिक्टोरिया म्हणाली. 


आणि मग त्यांनी त्वरित आपल्या महालासाठी 
एका टेत्रिफोनची ऑर्डर दिली.. 


बेलने लवकरच आपल्या सिद्धांताचे परिक्षण 
केले. वॉटसन इयर-पीस पकडून एकटा बसला 
होता ... अचानक त्याला बेलचा आवाज ऐकू 
आला... 


” ट्ट 
|, ५. 9“ त्र 
० ९.» “५१५ “८-८ ट्ट >>> 


४. उस्टर वाट्सन | ट्र जॉन ब्राउनला बग्गी 
&क, इकडे या.मी 1 करायला 
ब सांगितली.. 


2 
तुम्हांला काही जो 
दाखवू इच्छितो. > 
यी ट्‌ १ 
/-४”५/०८/०७८/५४”४** २४४9 


सुरुवातीला फोनमध्ये, लोकांना एक-दुसऱ्यांना 
जोडण्यासाठी ऑपरेटर लागत असत. 


"नंबर प्लीज?" रिसिव्हह उचलल्यानंतर ऑपरेटर 
विचारत असे. जेव्हा दोन्ही लाईन एकमेकांना 
जोडे तेव्हा बोलणे सुरु होई. 


१८९०च्या दशकाच्या शेवटी, स्वचालित 
स्विचबोर्डचा शोध लागला आणि खूप साऱ्या 
ऑपरेटरची नोकरी गेली. दहा वर्षाच्या आत 
सगळ्या लोकांना फोन आवडू लागला 
होता.त्यांना तो हवा होता. 


सुरुवातीला फोन 
मध्ये एक हेंडल होते 
ज्याला ऐकतांना 
आपोआप फिरवता 
येत असे. 


आज लाखों लोकांजवळ मोबाइल आहे. बिना 


मग अशी खोकी य क 
विकता तारवाल्या फोनने खरच अलेक्झेंडर बेलला 
सत कि ज्यात 
क प्रभावित केले होते - विशेष करून असा 
क गप्पा मारत 
टेलिफोन जो चित्र सदधा पाठव शकतो. 
असत. ट्क द्र 


मेणबत्तीच्या 
आकाराचा 
स्पीकर... 


आणि क्रेडल फोन. 


अध्याय ३ 


थंड गोठलेले जेवण 


ते १९१३ साल होते आणि क्लेरेंस बर्डसे 
नावाचे एक अमेरिकी, उत्तर कॅनडामध्ये 
फरचा व्यापार करत होता. 


“या बर्फाळ जागेत कोणी कसा राहू 
हस्क्तो?” त्याला आश्‍चर्य वाटले. 


एक स्थानिक व्यक्‍तीने त्याला आसपासचा भाग 
दाखवला. एक मोठा फरचा कोट घालून, बर्फामध्ये 
तीन खड्डाजवळ असणाऱ्या मच्छीमारांच्या झुंडीत 
तो सामील झाला. सर्वजणांनी थंड पाण्यात मासे 
पकडण्यासाठी गळ लावला होता. 


यात काही मजा 


बर्डसे चकित झाला. तो जिथून आला होता, 
तिथे मासे एका दिवसाच्या आत खराब होत 
आणि त्याची दुर्गधी सुटत असे.गोठलेले मासे 
खरोखर ताजे राहत असतील काय? त्या 
संध्याकाळी त्याने जेवतांना त्यांचा स्वाद 
घेतत्रा.. 


अचानक एक झटक्यात त्यांनी एक 
मासा बाहेर काढला. माशाने हवेत उडी 
मारतल्री आणि गोठला आणि बर्फावर 
येऊन पडला. 


१ घळ्यावाट जी. 
याला माग्च्च्या 


तो तर मि रिब्रेसमसमध्ये 
स्वादिष्ट आहे! पकडले होते 


“तो आज रात्रीचे जेवण आहे का?” 
बर्डसेने विचारले. 


"बिलकुल नाही,” मच्छिमारराने उत्तर 
दिले. “आमच्याजवळ आधीच एक 
महिना पुरेल एवढे मासे आहेत.” 


बर्डसचा मेंदू ओव्हरटाईम करू लागला. 
“घरी लोक गोठलेल्या जेवणाला चांगले 
पैसे देतील.” त्याने विचार केला. अध्याय ४ 


फुटबॉलची जाळी 


अमेरिकेत येऊन त्यांनी त्वरित फ्रीजचा जॉन ब्रॉडीला फुटबॉल खूप आवडत असे. 
शोध लावला आणि जगातली पहिली प्रत्येक शनिवारी तो स्टेडियममध्ये बसून 
फ्रोजन कंपनी - "बईस आय" सुरु केली. आपल्या टीमचा उत्साह वाढवत असे. त्याची 
नट > 


टीम जिंकली, हारली की सामना ड्रॉ झाला. 


एक सामन्यात, ब्रॉडी आणि त्याचे मित्रांनी 
आपला सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरला गोल पोस्टच्या 
आत चेंडूला लाथ मारतांना बघितले. 


"हुरी* त्यांनी आनंद साजरा केला, पण 
पंचांनी आपली मान हलवली. पंचांना वाटले 
की गोल झाला नाही. 


बाकी सामन्यात ब्रॉडी उदास 
बसून राहिले. मग त्याच्या 
डोक्यात विचार आला, “मी 
खांबांच्या मागे एक जाळी 
बसवेन,” त्याने विचार केला, 
“त्या जाळीत चेडू अडकेल आणि 
त्यामुळे सिद्ध होईल की गोल 
झाला आहे.” 


पहिली फुटबॉल गोल जाळी जानेवारी 
१८९१ मध्ये वापरत्री गेलरी. 
तेव्हापासून प्रत्येक वेळी फुटबॉल 
प्रेमीना पंचा वर राग काढण्यासाठी 
कु” कारणे शोधावी लागली. 


किंग कैंप जिलेट, वाफेवरच्या रेल्वेमध्ये 
दाढी करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांचे 
नाव मोठे असूनही ते एका सेल्समनच्या 
मिटिंग साठी जात होते. 


जशी गाडी पुढे निघाली, त्यांची हनुवटी कापल्ली 
गेली. 


"ओउ!“ ते आपल्या वस्तऱ्यावर पडलेले रक्‍त 
बघून रडू लागले. “दाढी करण्याचा एखादी 
सुरक्षित पद्धत असायला पाहिजे.” 


मीटिंगमध्ये जिलेट 
रक्‍ताने भरलेला 
रुमालाने आपल्या 
हनुवटीला हात लावत 
राहिला. 


त्याच्या कंपनीचे अध्यक्ष एक तरांबलचक उबग 
आणणारे भाषण देत होते. 


"टूथब्रश मोठा व्यवसाय आहे कारण तो सतत 
बदलण्याची गरज असते,” ते म्हणाले. 
“आपल्या अशी काही उत्पादने विकायला 
पाहिजे जी ल्रवकर खराब होतात.” 


आणि न 
( ज्य; पेपर? 


*<. 


क 
वर्षानंतर जिलेट आपत्री दाढी करत आरश्याच्या “मी एक सुरक्षित, ब्लेडबरोबर एक रेजर शह 
समोर उभे होते. त्यांनी एक नवीन प्रकारचा तयार करेन ज्यात ब्लेड बदलता येईल!” ते 
वस्तरा खरेदी केला होता, पण त्याचे ब्लेड म्हणात्रे. “जेव्हा त्याची धार जाईल तेव्हा ते 
आधीपासूनच बिना धारेचा होता. ब्लेड फेकून देता येईल आणि नवीन ब्लेड । | 

विकत घेता येईल. आणि त्याला धार 
“वाटते की मला माझे पूर्ण जीवन ब्लेडला धार १6 
दी ह लावण्याची गरज पडणार नाही. लोक नवीन 


लावण्यात घालवावे लागेल,” त्यांनी विचार केला. 


ब्लेड खरेदी करण्यासाठी नेहमीच परत 


हे दाढीचे भविष्य 
होते.. 


मग त्यांनी एक शोध लावला ज्यामुळे 


आयुष्य बदलून गेले. ट्् 
र 


५२९ 2३379. 2//५./५ /* ८७ ५ 
च णक आ 1 वक वि 


इतर उपयोगी शोध 


चाकांचा शोध लागण्याआधी, ५५०० वर्षे जेव्हा लोकांनी अं 

व्हा लोकांनी अंतराळात शोध सुरु केले, 
आधी,वस्तू ढकलायला आणि एका तेव्हा त्यांना त्यापेक्षा अधिक गोष्टींचा 
जागेवरून दुसऱ्या जागी नेण्यास खूप वेळ शोध लागला 


बोर असे. 


तुम्ही सुपरमार्केटमध्ये बार-कोड 
बघितत्रे आहेत का? ते प्रथम देखे 
अंतरिक्ष यानामध्ये लाखो गोष्टींना 
लेबल करण्यासाठी लावले गेले होते. 


जर स्टैनिस्लाउ बॉड्री नसते तर आपल्याला 
अजूनही बसची वाट बघावी लागली असती. 
त्यांनी १८२७मध्ये पॅरिसच्या बाहेर लोकांना 
त्यांच्या स्नान घरांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी 
बसची सेवा सुरु केली. 


फायर ब्रिगेडवाल्यांच्या ड्रेसमध्ये 
असणारी पुरेशी सामग्री आणि 
त्यांचे स्की-बूटवर लवचिक शिलाई 
मूळ रुपात अंतराळात प्रवास 
करणाऱ्यांसाठी डिझाईन करण्यात 
आले होते. 


१८५० पर्यंत कोणाकडेही फ्रीज नव्हता. 
आज फ्रिजशिवाय आपण जे अन्न 
खातो त्याला दुर्गधी आली असती. 


१९३८मध्ये, लादिस्लाओ बिरो पसरणाऱ्या 
शाईमुळे कंटाळले होते. म्हणून त्यांनी य. 
वाळणारी शाई शोधून त्याबरोबर एका पेनचा 
शोध लावला. आणि त्याला 

..."बिरो* म्हटले. आ. 2 ९ 


अंतरिक्ष स्टेशनसाठी पहिला 
स्मोक-डिटेक्टर तयार केला 
गेला होता. आता तो 
घराघरात वापरला जातो. 


